महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्र. मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र.७८/पदुम-१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १७/२/२०२१ 


संदर्भ -:शासन आदेशा क्र.मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र.७८/पदुम-१४, दि.७७/१२/२०२०. 


आदेशा 


पारंपारिक मच्छिमारांचे हित जपण्यासाठी, सागरी मत्स्यसाठा व मासेमारीवर पर्यावरणाचा होणारा 
परिणाम, मासेमारी पध्दतीचा अभ्यास करण्याकरीता दि.७ डिसेंबर,२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अभ्यासगट 
नियुक्‍त करण्यात आला आहे. 
२. अभ्यास गटास अहवाल सादर करण्यास दिलेली दोन महिन्याची मुदत दि.७ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी 
संपुष्ठात आली आहे. अभ्यास गटास अभ्यास करण्यास आणखी काही कालावधी आवश्‍यक असल्याने अहवाल 
सादर करण्यासाठी ३१ मे,२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०२१८१५५८०१५५०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीत साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SHASTRI SHRINIVAS 190410५, 
SHASTRI SHRINIVAS = 
2.5.4,.20=3daac6215e89f523493e278 1 dea288fb19797b5336d9582442d. 


Qd60b1b0a5b, postalCode=410210, st=MAHARASHTRA, 


erialNumber=c02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cfOcbb03283b17 
5900630f81d2337, cn=SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 


Date: 2021.02.18 16:05:31 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.मंत्री मत्स्य यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री पदुम यांचे खाजगी सचिव 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद 
) मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 
) 

) 

) 

) 


mm SF 0८ *AV AH 


डॉ. गोपालकृष्णा, संचालक तथा उपकुलगुरु, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 

केंद्रिय मत्स्यिकी शिक्षण संस्था, मुंबई 

सर्व सदस्य (अभ्यासगट). 

प्रादेशिक उपायुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग,मुंबई 

सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय पालघर/ठाणे/मुंबई शहर/ उपनगर/ रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग. 
अधिदान व लेखा अधिकारी 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


“०? (२ Sf 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


Se VS Oe अक 


शासन आदेश क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र.७८/पदुम-१४ 


१४) सर्व जिल्हा उपकोषागार अधिकारी 

१५) सह संचालक, लेखा व कोषागरे 

१६) प्रधान सचिव(पदूम) यांचे स्वीय सहायक 

१७) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (पदुम - १२/१४/१६) 

१८) कक्ष अधिकारी (व्यय/अर्थसंकल्प) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) 
१९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


